वाचा : 


शासनाच्या मालकीचे सेसना सायटेडन 
५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी या 
विमानाच्या देखभाल व परिरक्षण कंत्राटास 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/ २८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: ५ डिसेंबर, 2023. 


१) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
क्र.विचासं-१११७/प्र.क्र.२८३/२८-अ, दि.१७/११/२०१७ चे इतिवृत्त 
२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र.विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/२८-अ, दिनांक ८/२/२०१८ व 
दिनांक २०/२/२०१८ चे शासन शुध्दीपत्रक 
3) संचालक,विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीए/ 
एडीएम/७६६/२०२०, दि.३ डिसेंबर २०२० 
४) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.७/७/२०२१ च्या शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.३/२८-अ, दि.१५/७/२०२१ चे इतिवृत्त 
५) शासन निर्णय क्र.विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/२८-अ, दिनांक २८ जुले,२०२१ 
६) संचालक,विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीए/ 
एडीएम/९७६/२०२१, दि.२३ डिसेंबर २०२१ 
७) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.२०/१/२०२२ च्या शक्‍ती प्रदत्त 
समितीचे दि.२/२/२०२२ चे इतिवृत्त. 
८) शासन निर्णय क्र.विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/२८-अ, दिनांक ९ फेब्रुवारी,२०२२ 
९) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.१८/४/२०२२ च्या शक्‍ती प्रदत्त 
समितीचे दि.२७/४/२०२२ चे इतिवृत्त. 
१०) शासन निर्णय क्र.विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/२८-अ, दिनांक २४ मे,२०२२ 
११) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.२/८/२०२२ च्या शक्‍ती प्रदत्त 
समितीचे दि.१८/८/२०२२ चे इतिवृत्त. 
१२) शासनाचे दिनांक १४/९/२०२२ चे पत्र 
१३) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ दि.२०/१०/२०२२ च्या शक्‍ती प्रदत्त 
समितीचे दि.१०/११/२०२२ चे इतिवृत्त. 
१४) शासन पत्र दि.१३/०४/२०२३ अन्वये मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्‍ती 
प्रदत्त समितीची चक्राकार पध्दतीची मान्यता. 
१५) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.०३/१०/२०२३ च्या शक्‍ती प्रदत्त 
समितीचे दि.१९/१०/२०२३ चे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/ २८-अ 


प्रस्तावना :- 

दिनांक १७/११/२०१७ रोजीच्या बैठकीत शक्‍ती प्रदत्त समितीने शासनाच्या मालकीच्या 
“GUAT UAC ५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी” या विमानाच्या देखभाल व परिरक्षणाचे कंत्राट 
देणेबाबतच्या निविदा प्रकियेत न्युनतम ठरलेल्या मे.इंदमार velar प्रा.लि. या कंपनीळा 
देखभाल व परिरक्षणाचे कंत्राट देण्याबाबत अनुमती देण्यात आली. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये 
मे.इंदमार Valen प्रा.ळि.कंपनीला उक्त विमानाच्या देखभाळ व परिरक्षणाचे कंत्राट दरमहा 
रुपये ३,२९,००० + अनुज्ञेय कर याप्रमाणे दिनांक १७/११/२०१७ ते १६/११/२०२० या तीन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी देण्यास मंजूरी देण्यात आली. सदर कंत्राट दि.१७/११/२०२० रोजी संपुष्टात 
आल्यानंतर संदर्भ क्र.५ अन्वये दिनांक १६/११/२०२१ पर्यंत व त्यानंतर संदर्भ H.9,8, ११,१३ व 
१४ येथील शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार दिनांक ३०/०९/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता सदर कंत्राट दिनांक ३०/०९/२०२३ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे 
सदर कंत्राटास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक ३/१०/२०२३ रोजी झालेल्या शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या बैठकीत शासनाच्या मालकीचे सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी या 
विमानाच्या देखभाल व परिरक्षण कंत्राटास जुन्या अटी शर्ती व दरानुसार दिनांक 9/90/2023 
पासून पुढील सहा महिन्यांकरीता मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. 


शासन निर्णय : 


शासनाच्या मालकीच्या “सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी” या 
विमानाच्या देखभाल परिरक्षणाचे कंत्राटास “मेसर्स इंदमार एव्हीएठान प्रा.लि.” यांच्या सोबत 
करण्यात आलेल्या करारास जुन्या अटी शर्ती व दरानुसार १/१०/२०२३ पासून पुढील सहा 
महिन्यांकरीता म्हणजेच ३१/०३/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. मे. SCAR एव्हीएडान प्रा.लि.याच्या समवेत करार करण्यास तसेच याबाबत होणारा खर्च 
करण्यास संचालक, विमानचालन यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. या बाबतचा होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, “२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा (११४) परिवहन 
साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमान चालन विषयक सल्लागार, महाराष्ट्र शासन २०७० 
०१५६” या लेखाशिर्षातंर्गत २७-लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखाळील सबंधित आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध अर्थसंकल्प तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सदरहू शासन निर्णय, विमानचालन संचालनालयाच्या विविध बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी 
मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/ २८-अ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३१२०५१४५९२३२७०७ असा आहे. हे 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJASHREE S HIRLEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2696592d5d84825b5aed6905fd0b9e9dd2c6726eb 


5ebc44e78c6af282fc9b0d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=9182EA9A54D76E6216129AD842EA023F173D 
8083DBD47F2CF1041DA3010B16D6, cn=RAJASHREE S 
HIRLEKAR 


(राजश्री हिर्लेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
२. महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


